


$00/%//2320/2/ | | 
(011110॥0/ १॥(॥0॥': 593॥3॥15(113 (0॥30/9॥ 


110५0१0: (२०५ 8900 9031९93 
ग'१॥५1॥३(.0: सुशील चव्हाण 


ढं प्राण्यांची सभा 





५ 4 2. 3 


१३१ चा म लचे 4 ग. .4 भी 0] ककत व्शि 


चट ३० ॥४ आ षी १ 0.॥/)., १ 
॥। शुद: तय, रज 4 शी ल 1. मी, शकी हौशी | 1 
१ -११-॥ (जनिता जी ह य य मली 6 १0७०. 0. (2010. 





वसंताचे आगमन झाले. सर्वत्र हिरवीगार झाडे, वेली दिसू लागली. वातावरण प्रसन्न बनले. प्राण्यांच्या अंगात उत्साह 
संचारला. झाडांतून नवनवी रोपटी उगवली, फांद्या फळांनी लगडल्या आणि फुलांचा सुगंध दरवळू लागला. या आनंदी 
वातावरणात उल्हसित मधमाशा, कबुतरे, पोपट, मोर, हरण, ससे आणि फुलपाखरे पाण्यासाठी जंगलातील एका 


तळ्यापाशी जमले. 
2/25 





प्राण्यांचा जमाव गोळा झालेला 
बघून सशाने आपले भाषण 
ऐकण्यास आलेल्या सर्वांना एक 
नम्न विनंती केली, "प्रिय मित्रांनी, 
आपण जंगलात भटकणारे प्राणी 
आहोत. आपण एक मोठी सभा 
आयोजीत करुया. या सभेत 
मनुष्यजातीच्य प्रतिनिधींनाही 
आपण आमंत्रित करुया." 


3/25 


या सभेत विविध प्राणीमात्रांचे प्रतिनिधी त्यांनी 
पर्यावरणाला दिलेल्या योगदानाची माहिती देतील. 
या सभेमुळे प्राणी आणि मनुष्य यांच्यातील संबंध 
सुट्ढ होण्यास मदत होईल आणि त्याचा सर्वच 
प्राणीमात्रांना फायदा होईल." 





सशाच्या कल्पनेवर सर्व प्राणी आनंदीत झाले आणि 
त्यांनी अशा सभेसाठी एक विशिष्ट दिवस निवडला. 
त्यांनी मनुष्यजातीला पाठवण्यासाठी एक आमंत्रण 
पत्रिका लिहायचेदेखील ठरवले. 


5/25 





हरणाने दुपारचे जेवण तसेच नाच- 


कार्यक्रम आयोजीत करण्याची कल्पना 
सुचवली. यामुळे जमलेल्या सर्वांचे 


होईल, असा त्यामागचा हेतू होता. 





6/25 





सभेचा दिवस उजाडला. आधीच ठरवल्यानुसार, सर्व प्राणी त्यांचे सर्वात्तम पोशाख घालून आले. सुंदरीजल टेकडीवरील 
हिरवळीवर ही सभा आयोजीत करण्यात आली. एका लोकगीताने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. 


7/25 





गाणे संपल्यावर, सुरुवातीला कबुतराने एक औपचारिक 
भाषण केले. तितर पक्ष्याला कार्यक्रमाचा अध्यक्ष म्हणून 
नियुक्त केले. मनुष्यजातीच्या प्रतिनिधीला विशेष अतिथी 
म्हणून व्यासपीठावर स्थान देण्यात आले. अध्यक्षांनी 
भाषण देणाऱ्या प्रत्येकाला पाळीपाळीने व्यासपीठावर 
आमंत्रित केले. 


8/25 


फुलपाखरू त्याच्या भाषणात म्हणाला, "आम्ही फुलपाखरं सगळीकडे 
उडण्यासाठी आमचे पंख फडफडवतो आणि सर्वांना प्रसन्न करतो. 
विशेषत: मुलांना आम्ही अतिशय आवडतो. ते आमच्या पंखांना 
स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करतात." 





णा 9/25 


मधमाशी कुरकुर करत म्हणाली की त्यांनी कष्ट करून गोळा केलेला मध 
मनुष्यप्राणी काढून घेतात आणि आमच्यासाठी काहीच शिल्लक ठेवत नाहीत. 





10/25 





हमिंगबर्ड म्हणाला की ते शेतातील पिकांची हानी करणारे किटक खाऊन पर्यावरणाला योगदान देतात. मोर, पोपट आणि 
इतर पक्षी यांनी ते मनुष्यप्राण्याची करमणूक वेगवेगळ्या प्रकारे कशी करतात यावर चर्चा केली. 


11/25 





आपण मनुष्यजातीला मांस आणि कपडे देऊन त्यांची 
गरज भागवतो, असे हरणाने आणि सशाने आपल्या 
भाषणात सांगितले. "आपण सगळे मनुष्यांच्या 
करमणुकीचे साधन बनलो आहोत," सर्व प्राणी एकसुरात 
ओरडले. 


12/25 





कबुतरे आणि तितर यांच्या प्रतिनिधींनाही त्यांची मते व्यक्त करण्यास सांगण्यात 
आले. कबुतर म्हणाले, " आम्ही शांतीचे प्रतिक आहोत. आम्हाला जगात शांतता 
हवी आहे.' 

तितर म्हणाले की ते राष्ट्रीय पक्षी आहे आणि त्यांच्यामुळे जंगल अधिक सुंदर 
आणि आकर्षक बनले आहे 








सर्व प्राण्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली भाषणे केली. मग 
आपल्या धरणीमातेसाठी मनुष्यजातीने काय योगदान 
दिले आहे, त्याबद्दल माहिती देण्यासाठी त्यांच्या 
प्रतिनिधीला आमंत्रित करण्यात आले. मनुष्याने 
धरतीसाठी कोणती गैरवास्पद कामगिरी केली आहे, यावर 
प्रतिनिधी विचार करू लागला. 


14/25 


तो थोडासा बावरला. मग त्याने 
बोलायला सुरूवात केली, "आम्ही 
मनुष्य, सर्व प्राणीमात्रांमध्ये सर्वाच्च 
आहोत अशी आमची समजूत आहे. 
पण आम्ही तसे न्याय्य वागलो नाही. 
आम्ही परस्परांशीच लढलो. आम्ही 
इतर प्राणीमात्रांचे वेगवेगळ्या प्रकारे 
शोषण केले. आम्ही जंगलातल्या 
प्राण्यांची बेसुमार शिकार केली." ' 





15/25 


"निसर्गा बहाल केलेल्या साऱ्या गोष्टींचा आम्ही उपभोग घेतो. पण निसर्गाचे 
हक्के आमच्यावर असलेले त्रण आम्ही विसरलो आहोत." 





16/25 


"आम्हाला नद्या आणि सागरांमधून पाणी आणि वीज मिळते. " 





17/25 


"आम्ही झाडांकडून फळं, भाज्या आणि लाकूड घेतो." 








" आम्ही मनुष्य फक्त आमच्या गरजा पूर्ण करण्याचा 
विचार करतो. म्हणूनच, प्रिय मित्रांनो, मी आता 
मनुष्यजातीची एक सभा बोलावून आम्ही धरतीमातेला 
काय योगदान देतो यावर चर्चा करणार आहे." 


19/25 





आपल्या मोबाईल फोनची वाजणारी घंटी बंद करून 
मुनुष्य पुढे बोलू लागला, "निसर्गाकडून आम्हाला खूप 
काही शिकता येईल. सर्व मनुष्यपजातीला शांतीचा आणि 
सुसंवादाचा संदेश आम्हाला देता येईल. इतर 
प्राणीमात्रांच्या जीवावर आम्ही मोठमोठे इमले उभारणार 
नाही. आम्ही निसर्गाचे जतन करण्यासाठी योग्य ती 
काळजी घेऊ." 


20/25 





"लवकरच, आम्ही निसर्गाचे केलेले तमाम नुकसान भरून काढू आणि एका सकस जीवनपद्धतीचा अवलंब करू.' 
मनुष्यप्राण्याचे हे भाषण ऐकून सर्व प्राण्यांना आनंदाचे भरते आले. त्यांनी आपापल्या पद्धतीने टाळ्या वाजवल्या आणि 
मनुष्यप्राण्याचे कोतुक केले. व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून बसलेल्या इतर मनुष्यप्राण्यांनीही त्यांच्या प्रतिनिधाच्या 


भाषणाचे टाळ्या वाजवून कौतुक केले. . 
21/25 


कार्यक्रमाचे समन्वयक म्हणून कबुतराने सर्वांना शांत 
राहाण्याची विनंती केली. मग सभेची सांगता करण्यासाठी 
त्याने माईक अध्यक्षांच्या हाती सोपवला. 


22/25 








अध्यक्ष तितरने सभेची परिणीती 
म्हणून मनुष्यप्राण्यात घडलेल्या 
सुयोग्य बदलाप्रती आनंद व्यक्त 
केला. आपल्याला नेपाळ देशाचा 
राष्ट्रीय पक्षी म्हणून मान्यता 
दिल्याबद्दल त्याने मनुष्यप्राण्यांप्रती 
आपली कृतज्ञता व्यक्त केली. 


23/25 





नेपाळच्या शांत, निरव जंगलात सर्व प्राणीमात्रांना मुक्तपणे विहार करता येईल, अशी आशा व्यक्त करत तितरने आपल्या 
भाषणाची सांगता केली. 


24/25 





एका सुखी जगाचे स्वप्न बघत सर्व प्राणी सभेतून आपापल्या घराकडे निघाले. 


25/25 


ग॥15 0007 ४35 ॥306९ 0055101209 ?"[॥॥3॥ 8001९5' 9(0"0///€९36" 0१०). (006 ॥॥0९/ (0९3[1/60 
2” २२॥%1-॥॥५॥ 800८५ (_0॥1॥10॥15 ॥८€९11565 ९31 10९ 900/॥॥०93069५, ([॥१॥५|१(€९०५ १00 ८341 €९/6९॥ 0९ ॥५९५१ (0 (0(8€3(6€ ॥6// 5(0॥85 - 


रह ग [0४096९0 ४०५ ५४९ 500॥०७॥१(९ ९€९७(, 310 ॥॥७८3(8॥ 0013110865 ४४७0९ ॥१306. 10 ॥(९॥0७५/ ॥0॥/९ 3000 (॥5, 
७ लि क ॥//८- च१/७ शि 310 (॥९11॥ [(8"॥५ ० 156310 [([(॥॥0७(॥0०॥, 1683560 ४5 (॥९10॥00॥॥७ ॥॥॥९. 


५(0"/ &([॥0५(0ा: 

॥॥॥5 5(0॥४: प्राण्यांची सभा 15 [(3015।10(6€0 0४ सुशील चव्हाण . ॥॥९ (8 101 (॥5 ((37151010॥ ॥€5 ५॥(॥ सुशील चव्हाण, 2020. 50॥॥९ ॥५॥(५5 ॥€56"/€0. २७॥९०560 ॥॥06/" €0 8४ 4.0 ॥८९1५6. 
[)0१/€0 1(0॥: '111€ ॥॥॥॥॥॥15 ॥॥€6९[110', 0 ॥॥॥५॥) 8670५67 . (8 १२००॥ (0 २९389 , 2005. 50॥6 ॥५॥(5 ॥€९५6"/6९0. २९७९1९3560 ॥॥06॥/ ८९ 8४ 4.0 ॥८९॥५6. 83560 0॥ 0॥91॥3। 5५0": 
'जनावरहरूको सभा', 0४ (09/311915(113 01130/9॥ . (8 २१००॥ (0 २९9 , 2005. ५50॥९ ॥५॥(५ (€९56"/९0. २७७3560 ॥॥0९/ €0 8४ 4.0 ॥८8९॥56. 1॥5 5(0"/ ॥39 13४५९ ॥(8€९॥॥॥९0१[९ 
१/७050॥5 06९(//९6॥ ([॥€९ ॥0०0[ 3॥0 003/60[ 5(0॥"५. 10 56९ 3॥ ४6९॥/50॥5, 01९356९ ४5 (16९ ॥॥॥९५. 


1॥१06९5 ॥((॥0५॥(॥०॥५: 

(0४63५6: ॥॥॥॥॥॥५5 11 [॥॥€९ 1016591, 0४ (२०)]॥ 89011 5909९५ (8 १००॥ [0 (२९१७, 2005. 50॥)९ ॥५॥[(5 ॥€९56९"५6५. २९॥९35९0 ॥॥06/ “८ 8४ 4.0 ॥८९॥५6९. २१५९ 2: ५॥१1॥॥)१॥५5 091106 11) 
(016९101691, 0४ (२०५ 890" 909९५१ (8 २९०0०॥ (0 १२९१७५, 2005. 50॥९6९ ॥५॥(५ ॥€९5५6"५९6५. २७९1९356९0 ॥॥06/ “९ 8४ 4.0 ॥८€९॥५56. ?3060९ 3: ५१11315 09706, 0४ २०)|॥ 890" 9031९५१ (8 
२00॥ [0 २९30, 2005. 50॥९ ॥॥५॥(5 (९56५6९0. २७९3560 [॥॥७6॥/" “८ 8४ 4.0 ॥८8९॥56. ?396 4: २९०0७०॥ (॥11(॥॥५ 00 901, 0 १९० 8201 9091९५० (७ १००॥ (0 २९38, 2005. 
५०0॥९ ॥५॥(5 ॥€256॥"/6९0. २९५8९35600 ॥॥06९/ ८९ 8४ 4.0 ॥८९॥५56. २396 5: ६160113071 0970110, 0/ २१०|॥ 8901 903९५० (0 १२००॥ (0 २९35, 2005. 50॥6९ ॥५॥[(५ ॥€56॥"/९0. (२९॥९356९0 
[॥॥0९/ “८ 8४ 4.0 ॥८९71॥५56. ?396९ 6: 667 [1111611 0५90011 115 0७९॥०॥॥१॥7९6, 0४ (२9५ 8901 903९५3 (8 ९००॥ (0 २९30, 2005. 50॥6 ॥५॥[(5 (€९५6"/€९0. १२९1९356९0 ॥॥06/" €€ 8४ 
4.0 ॥८6९॥५56. ?39९ 7: ३५॥॥॥०५5 61603 ९010607, 0४ ॥(२०]॥॥ 89011 909९५१ (8 १००॥ (0 २९१0, 2005. 50॥6९ ॥५॥[(५ ॥€56"/6€0. २९७५७९3560 ॥॥06/ ८९ 8४ 4.0 ॥८९॥56. २3060 8: ॥॥3॥ 
3000639000 |॥५५६, 0/ ९०५ 8900 909९५ (8 २१००॥ (0 (२९१0, 2005. 50॥९ ॥॥५॥[(५ /€56"४6९७५. २७1९७23560 ॥॥06/" ८८ 8४4.0 ॥८8९॥156. २3५९ 9: 8॥((€९॥/ 370 3 011, 0/ २१०५ 890 
५१३९५० (७ २९००॥ [0 २९305, 2005. 50॥6 ॥५॥(५ ॥€९५6॥"/6९0५. २७९3560 ॥॥0७6॥/ (( 8४ 4.0 ॥८6156. 











[)5010॥0)16/: ॥((0५:////////.०(0॥५//४७९3४6९॥.0॥५.॥॥/(€९॥॥॥५ 3110 ९070015 





5$०॥९ ॥५॥(५5 ॥९५6९॥"५९0. 1॥15 000९15 €€-8४-4.0 ॥८९॥५€९0. ४०॥ (१) ९0७४, ॥0००॥॥%/, 
१5(॥७॥(९ 10 ९0 (॥€९ //0०॥"९, ९/९॥ 107 ९0॥॥॥९॥08| 0७१०५९5, 3॥ ए0[॥॥०५॥. 3510 
[)8९॥॥॥5510॥. 7० 1॥॥ (€॥॥5 ० ॥५९ कठ व[(॥॥७७॥ा, 
॥(0:/॥/८९॥४€९८0॥111075.0/५/॥06९7156€5/07/4-0/ 





ग॥15 0007 ४35 ॥306९ 0055101209 ?"[॥॥3॥ 8001९५5' 9(0"///€९36" 0१०). (006 ॥॥0९/ (0९9[1/60 
2” २२॥%1-॥॥५॥ 800८५ (_0॥1॥10॥15 ॥८€९11565 ९31 10९ 900/॥॥०93069५, (॥(१॥५|१(€९०५ १॥७0 ८341 €8/6९॥ 06९ ॥५९५१ (0 (0(8€93(6€ ॥6// 5(0॥85 - 


रह ग [20४06९0 ४०५ ५४९ 500॥०७॥१(९ 0€९७[(, 310 ॥॥७८3(8॥ 0013110५65 ४४९९ ॥१306. 10 ॥(९॥0७५/ ॥0॥/€९ 30001 (॥5, 
७ लि क ॥//८- च१/७ शि 310 (॥९11॥ [(8"॥५ ० 156९310 [([(॥॥0७(॥0॥, 16९3560 ४5 (॥९10॥00॥॥७ ॥॥॥९. 


1॥.306९5 (0५०१५: 

2006 10: 80% €०(5 10169, 0४ २१०१५ 8900 903९५० (७ (१२००१ (0 २९39, 2005. 50॥6९ ॥५॥(५ ॥€56९"/९0. २७॥९3560 [॥06/ €€ 8४ 4.0 ॥८€1५6. ?396€ 11: 9॥0 (615 115 ५(079/, 0४ २९०५ 
3301 9031९3 (0 १००॥ (0 २९30५, 2005. 50॥९ ॥५॥(५5 (९6९5660. २७९1९35660 [॥06/" “८ 8४4.0 ॥८6९॥५56. २396९ 12: 667 3110 13001, 0/ १) 890 903९५3 (8 १००॥ (0 २९१, 
2005. 50॥१९ ॥॥५॥(5 ॥€56"५60. २१6७)॥९356€0 [॥॥0७५6७/" ८ 8४ 4.0 ॥८€९॥५56. २396९ 13: 0४6 300 ?€390002, 0५ ९० 839011 909९03 (8 १००॥ (0 १२९१30, 2005. 50॥९6९ ॥५॥[(५5 (€56"€0. 
२९५७९356९0 [॥॥06॥/ (( 8४ 4.0 ॥८९॥५6. ?3098९ 14: ॥॥8॥ (1111९५ 31101710५9 3971101915, 0५ २९०५ 89011 909९५१ (8 १२००॥ [0 २९१9, 2005. 50॥१९ ॥५॥[(5 ॥€856९"५९0. १२७९॥९356९0 [॥॥06॥/ (8४ 
4.0 ॥८९॥५6. २396९ 15: ॥॥३॥ (९॥॥॥५ ५661, 0४ (२9५ 8901 903९५) (8 २००॥ (0 २९९39, 2005. 50॥९6९ ॥५॥[(5 ॥€९५6"/6९0. २९1९3586९0 ॥॥06/" ८९ 8४4.0 ॥८९॥५6. २396९ 16: ॥॥3॥ (31९५ 300 
151000, 0४ २०] 8390५ 909९५3 (8 २००॥ (0 १२९१0, 2005. 50॥९6९ ॥५॥[(५ ॥€५6"५९७५. २७॥९3560 ॥॥06९/ ८८ 8४4.0 ॥८€1५56. २3५९ 17: 1॥/५॥/०६॥६८[॥0॥(४, 0४ १२० 8901 9091९3 (8 
२0०॥ [0 २९30, 2005. 50॥९ ॥५॥(5 ॥€९586"/९0. २७९3560 ॥0७6॥" “८ 8४ 4.0 ॥८86९॥56. ?396 18: ॥॥3॥) ए४४3॥९॥७५ (॥॥0॥५॥ (॥€ 101651, 0 २९०|॥ 82011 9091९५3 (७8 २१००॥ (0 २९0, 
2005. 50॥१९ ॥५॥(५ ॥€56"60. २१७॥९3560 [॥॥96७/" ८ 8४ 4.0 ॥८6€९॥५56. २396 19: ॥॥)॥ (31९५ 2001 ९10(0110, 0 (१९०५॥ 83901 9039९५3 (७ १०0०॥ (0 २९१0, 2005. 50॥6€ ॥५॥(५5 
(€56॥"/९0. (१२७॥९356९0 (॥॥0५6९/" ८९ 8४4.0 ॥८6९॥५6. २3५९ 20: ॥॥३॥ (31९5 07 115 ९610171076, 0४ १|॥ 8901 903९५ (७ २१००॥ (0 २९९30, 2005. 50॥6९ ॥५॥[(५ ॥€56"/6€0५. ॥२७॥९)35600 
(॥॥06९/ “८ 8४ 4.0 ॥८९1५56. ?39९ 21: 4५11139315 0997061073 301७५16706, 0 २९०] 890५ 9039९५3 (8 २१००॥ (0 (२९१0, 2005. 50॥९ ॥॥५॥(5 /€56"४९0५. २७23560 ॥॥06" (€ 8४4.0 
॥८61156. 





[)5010॥)16/: ॥((0५:////////.०(0॥५//४€९3४6९॥.0॥५.॥॥/(€९॥॥॥५ 3110 €0॥0(0105 





5$०॥९ ॥५॥(५5 ॥९५6९॥"५९0. 1॥15 000९15 €€-8४-4.0 ॥८९॥५€९0. ४०॥ (१) ९0७४, ॥0००॥॥%/, 
१5(॥७॥(९ 10 ९0 (॥€९ //0०॥"९, ९/९॥ 107 ९0॥॥॥९॥08| 0७१०५९5, 3॥ ए0[॥॥०५॥. 3510 
[)8९॥॥॥5510॥. 7० 1॥॥ (€॥॥5 ० ॥५९ कठ व[(॥॥७७॥ा, 


॥(0://८॥६०४९९०॥॥॥07५5.07५॥0611565/09/4-0/ 





ग॥15 0007 ४35 ॥306९ 0551012 09 ?"[॥॥3॥ 8001९5' 9(0"///€९36" 0१०). (006 ॥॥0९/ (/९3[1/60 





शभ ०२६1-५५ 8007८५ (_-0॥)॥॥0॥5 ॥८8९॥5865 ९3 08९ 000/॥॥०१३0९५, ([॥3॥513[1820 300 ९3॥ 68/6९॥ 0९ ॥56€9 (0 ८88 ॥6७// 5(0॥85 - 
रह ८ ३ [20४06९0 ४०५ ५४/९ 500॥०७॥१(९ 0€९७(, 310 ॥॥७८3(8॥_ 0013110५65 ४४९0९ ॥१306. 10 ॥(९॥0७५/ ॥0॥/8€९ 30001 (॥5, 
& ६. | क ॥//८- १/८ शि 310 [॥९॥॥ (80॥5 0 ॥५6९3॥0 वॉ[((॥७५(॥0०॥, 016356 ५5 (॥९10॥00/॥॥७ ॥॥॥५८. 


1॥१06९5 (0५०१५: 
2096 22: 2€390006310 10४6, 0४ १०] 8390 903९५ (8 २००॥ (0 २९3५, 2005. 50॥९€९ ॥9५॥(5 ॥€९५6९"५/6९0. २७९1९35600 ॥॥06/" €€ 8४ 4.0 ॥८९॥५6. २396 23: २6९9९006310 1137, 0४ 
२१०|॥॥ 8900 903९५ (8 १००॥ (0 (१२९१, 2005. 50॥१९ ॥५॥[(५ ॥€९56९"५/6९५. (२९९3560 ॥॥06७/ ८९ 8४ 4.0 ॥८€९॥५56. ?१५९ 24: 900?9/_391111915, 0४ १२१) 890॥ 9093९५3 (8 १००॥ (0 (१२९१0, 


2005. 50॥१९ ॥५॥(5 ॥€56"५60. २१७॥९3560 [॥॥96७/" ८ 8४ 4.0 ॥८6€॥५56. २396 25: 1231011010 391111915, 0४ १०|५॥ 89011 903९५3 (8 १००॥ (0 (१२९0, 2005. 50॥९ ॥५॥[(५ ॥€५6९"५60. 
२९॥8९356९0 (॥॥06॥/ (( 8४ 4.0 ॥८8९॥५6. 





[)50|10॥)16/: ॥((0५:////////.०(0॥५//४९)४6९॥.०॥५.॥॥/(€९॥॥॥५ 3110 ९070001705 





5$०॥९ ॥५॥(५5 ॥९५6९॥"५९0. 1॥15 000९15 €€-8४-4.0 ॥८९॥५€९0. ४०॥ (१) ९0७४, ॥0००॥॥%/, 
१5(॥७॥(९ 10 ९0 (॥€९ //0०॥"९, ९/९॥ 107 ९0॥॥॥९॥08| 0७१०५९5, 3॥ ए0[॥॥०५॥. 3510 
[)8९॥॥॥5510॥. 7० 1॥॥ (€॥॥5 ० ॥५९ कठ व[(॥॥७७॥ा, 


॥(0://८॥६०४९९०॥॥॥07५5.07५॥0611565/09/4-0/ 





प्राण्यांची सभा प्राण्यांची सभा ही प्राणी, मनुष्य आणि पर्यावरण यांच्यातील नात्याची गोष्ट आहे. वसंताचे 
आगमन होताच, प्राणी आणि पक्षी पर्यावरणाला काय योगदान देतात, यावर चर्चा 


९॥ "| करण्यासाठी एक सभा बोलावली जाते. सभेत मनुष्यप्राण्यालाही आमंत्रित केले जाते. सभेत 
( १3॥/१3[(1)। ) कशावर भाष्य केले जाते? हे उमगण्यासाठी गोष्ट नक्की वाचा. 


या पुस्तकाची वाचन पातळी ३ आहे. आपले आपण वाचू शकणाऱ्या मुलांसाठी. 


5८(9-४५/वएक 


2॥3(॥13॥) 38001९5 ५०65 छाद्ा(0। (0 ५४/९3/९0९3 १०1९ ॥€0/ 003(601॥ (॥€९ ॥€९3॥॥ ० ॥॥(॥(॥॥0५५१॥ 00॥॥/8॥0'5 5५0॥685. ९॥[(([॥५ (096167 001॥/80, 3५॥[॥0॥5, |॥॥५(॥[0॥/5 310 
[)५॥0॥५॥७॥/५. "010100 ॥॥ (९300186805, 900 (7305130105. 10 0९38९3 ॥00॥ 30॥00 06७॥॥४ ॥८९॥560 ॥ए॥(॥॥५५१। ५018९5५107 (॥९ 00119९0 ० 103 300 [॥6€९ ४४०". 0५ 


(॥॥॥०५५९ 0॥॥॥९ ॥१॥10॥॥, 9(0"0///९3/6/, 53 013/0५॥०५॥0० ७५७९ 01080, |)9/600(5, (९301186९05 310 ॥0॥3713॥15 ९3 ५९ 0९31/86. ८01९, 53 ७४९300५ (0039, 900 ॥॥86॥0 
५5 ५९ 31000९ ॥1 €6/6९॥"/ ९00॥0'5 1310! 


